राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना 
करणे बाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०११/प्रक्र.२२१/आव्यप्र-१ 
महसूल व वन विभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३. ०२ .२०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक डिएमयू- २०११/प्र.क्र.२२१/आव्यप्र-१,दिनांक ३०.०८.२०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांक डिएमयू- २०११/प्र.क्र.२२१/आव्यप्र-१, दिनांक १९.०५.२०१६ 


शुध्दीप्रत्रक :- 

संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ४ येथील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या 
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी आणि परिशिष्ट एक मधील वर्ग-४ कर्मचा-यांपैकी सहाय्यक आचारी, भोजनसेवक, 
सफाईंगार आणि गवंडी या पदांची वेतनसंरचना याबाबत पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलातील अधिकारी/ कर्मचा-यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी कमाल ७ वर्षाचा 


असेल. 
अ.क्र । पदनाम ६व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेण wal वेतन आय 
वेतन संरचना 
२८ । सहायक आचारी ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० एस-३ : १६६००-५२४०० 
२९ «| भोजन सेवक ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 
३१ «| सफाइगार ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० एस-१९ : १५०००-४७६०० 
३७ 2. ८ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
____| 


संदर्भाधीन शासन निर्णयात अन्य कोणताही बदल नाही. 


आपत्ती प्रतिसाद दलातील पदांना १० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला असल्यामुळे विशेष 
वेतन अनुज्ञेय नाही. 


Document in C:\Users\ketan -karnik\Desktop\2022\ Ta डी आर एफ१जी आर.0००% 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२५/२०२१/सेवा-९ दिनांक २०.०८.२०२१ 
च्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२४११३११९३६१९ असा आहे. (__. 


कचा 


( ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, एन.डी.आर.एफ. पुणे. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र, मुंबई 
. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहाय्यक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स. ) पोलीस महासंचालक, कुलाबा, मुंबई. 
. संचालक व अपर पोलीस महासंचालक, बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
बिशेष पोलीस महानिरिक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे / नागपूर 
१०. समादेशक, राज्य राखीव पालीस बल, गट क्र. ४ नागपूर / गट क्र. ६ धुळे 
११. निवड नस्ती, आव्यप्र-१ 


PREMEK MHWL 


Document in C:\Users\ketan .karnik\Desktop\2022\ TH डी आर एफजी आर.0००% 


